असा. क्र, १६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


गुरूवार, जुलै २४, २००८/ श्रावण २, शके १९३० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 


भाग चार-ब 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल 
यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिवत) नियम व आदेश. 


गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ३२. दिनांक २४ जुलै २००८ 


अधिसूचना 


मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९. 

क्रमांक एमआयएस ११०७/सीआर-४०/[॥/३एक्ससी-३.---ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास असे वाटते 
की. खालील महाराष्ट्र पेय मद्य (किरकोळ विक्री ही कमाल किंमत निर्धारण) नियम, १९९६ मध्ये सुधारणा 
करून ताबडतोब अंमलात आणावेत आणि म्हणून मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९ (१९४९ चा मुंबई 
पंचवीस) याचे कलम १४३ चे पोट-कलम (3) च्या परंतुकानुसार तरतूद केल्याप्रमाणे हे नियमन 
आधी प्रसिद्ध न करता ते करण्यात यावेत ; . 

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम १४३ च्या पोट-कलम (२) च्या खंड (एच-१) चा 
उप-खंड (२) अन्वये शासनास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबत महाराष्ट्र 
शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर कैरून महाराष्ट्र शासन महाराष्ट्र पेय मद्य 
(किरकोळ विक्रीची कमाल किंमत निर्धारण) नियम ,१९९६ मध्ये सुधारणा करून पुढील नियम करीत 
आहे, ते असे :- 


(७५१) 
भाग चार-ब--२०९ ; [ किंमत : रुपये १०.००] 


७५२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, जुलै २४, २००८/ श्रावण २, शके १९३० [भाग चार-ब 


१. या नियमांना महाराष्ट्र be मद्य (किरकोळ विक्रीची कनाल किंमत निर्धारण) (सुधारणा) 
नियम, २००८ असे संबोधण्यात यावे. 


२. महाराष्ट्र पेय मद्य (किरकोळ विक्रीचो कमाल किंमत निर्धारण) नियम, ५९९६ च्या 
नियम-२ मधील खंड (ड) ,-- 


(एक) “ असल्यास, विक्रीकर वगळून. देशी मद्य वगळून आवेष्टनातील पेय मद्य ज्या कमाल 
किमतीला शेवटच्या उपभोक्त्याला विक'यचे आहे ती किंमत आणि जी प्रत्येक आवेष्टनावर 
'किरकोळ विक्रीची कमाल किंमत रुपये........ (विक्रीकर वगळता सर्व कर व शुल्क समाविष्ट 
असलेली)” किंवा “एम.आर.पी. रुपंये......... (विक्रीकर वगळता सर्व कर व शुल्क समाविष्ट 
असलेली)' अशी छापलेली राहील " या शब्द, कंस आणि अक्षरांऐवजी '" आवेष्टनातील पेय मद्य 
ज्या कमाल किमतीला शेवटच्या उपभोक्त्याला दिकावयाचे आहे ती कमाल किंमत आणि जी प्रत्येक 
आवेष्टनावर “किरकोळ विक्रीची कमाल किंभत रुपये.......... (सर्व कर आणि शुल्क समाविष्ट 
असलेली)' किंवा एम.आर.पी. रुपये..........(रर्व कर आणि शुल्क समादिष्ट असलेली) '' याप्रमाणे 
छापलेली राहील ” असे शब्द, कंस आणि अक्षरे असे वाचावे. 


(दोन) स्पष्टीकरणामधील “ विक्रीकर वगळता सर्व स्थानिक कर उ इतर " या शब्दाऐवजी 
* सर्व स्थानिक कर व इतर ae वाचावे 


महाराष्ट्रचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नागाने, 


प्र. ता. गौड, 
शासनाचे सहंसचिव. 


भाग चार-ब] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, जुलै २४, २००८/ श्रावण 2, शके १९३० ७५३ 
HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 24th July 2008 
NOTIFICATION 


Bompay Prourpirion Act, 1949. 


No. MIS. 1107/C.R.-40/II/EXC-3.—Whereas the Government of 
Maharashtra considers that the following rules further to amend the 
Maharashtra Potable Liquor (Fixation of Maximum Retail Price) Rules,1996, 
should be brought into force at once, and therefore,the rules should be made 
without preious publication as provided by the proviso to sub-section (3) of 
section 143 of the Bombay Prohibition Act, 1949 (Bom. XXV of 1949); 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (ii) of 
Clause (A1) of sub-section (2) of section 143 of the Bombay Prohibition 
Act, 1949 (Bom. XXV of 1949), and of all other powers enabling it in that 
behalf, tbe Government of Maharashtra hereby makes the following rules 
futher to amend the Maharashtra Potable Liquor (Fixation of Maximum 
Retail Prices) Rules, 1996, as follows namely :— 

1. Thescrules may becalled the Maharashtra Potable Liquor (Fixation 
of Maximum Retail Prices) (Amendment) Rules, 2008. 


2. Inrule 2 of the Maharashtra Potable Liquor (Fixation of Maximum 
Retail Prices) Rules, 1996 in clause (d),— 

(t) for the words, brackets and letters “ excluding sales tax, if any, at 
which potable liquor excluding country liquor in pack form may be sold 
to ultimate consumer and there shal] be printed on each pack the words 
‘ Maximum or Max. Retail Price Rs.......... (inclusive of all taxes and 
duties excluding sales tax)’ or in the form ‘MRP Re.......... (inclusive of 
all taxes and duties excludirg sales tax)’,” the words, brackets and 
letters “ at which potable liquor in pack form may be sold to ultimate 
consumer and there shall be printed on each pack the words ‘Maximum 
or Max. Retail Price Rs.......... (inclusive of all taxes and duties)’ or in 
the form ‘MRP Rs.......... inclusive of all taxes and duties)’, ” shall be 
substituted ; 

(i) in Explanation, for the words “ all taxes loca! or otherwise 
excluding Sales Tax ” the words “ all taxes local or otherwise ” shall be 
substituted. 


« 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


P. T. GOUD, 
Joint Secretary to Government. 


७५४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, जुलै २४, २००८/ श्रावण २, शके १९३० [भाग चार-ब 


गृह विभाग 


मंत्रालय, मुंबई yoo 032, दिनांक २४ जुलै २००८ 


अधिसूचना 


मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९. 


क्रमांक एमआयएस ११०७/सीआर-४०/॥/इएक्ससो-३.--ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास असे वाटते 
की, खालील महाराष्ट्र बीअर व वाईन निर्मिती नियम, १९६६ मध्ये सुधारणा करून ताबडतोब अंमलात 
आणावेत आणि म्हणून मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९ (१९४९ चा मुंबई पंचवीस) चे कलम 
१४३ चे पोट-कलम (३) च्या परंतुकानुसार तरतूद केल्याप्रमाणे हे नियम आधी प्रसिद्ध न करता ते 
करण्यात यावेत्त ; 

त्याअर्थी, आता, मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९ (१९४९ चः मुंबई पंचवीस) च्या कलम १४३ च्या 
पोट-कलम (2) च्या खंड (एच-१) चा उप-खंड (२) अन्वये शासनास प्रदान करण्यात seer 
अधिकारांचा आणि त्याबाबत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून 
महाराष्ट्र शासन महाराष्ट्र बीअर व वाईन निर्मिती नियम ,१९६६ मध्ये सुधारणा करून पुढील नियम, 
करीत आहे, ते असे :- 


१. या नियमांना महाराष्ट्र बीअर व पाईन निर्मिती (सुधारगा) नियम, २००८ असे 
संबोधण्यात यावे. 


२. महाराष्ट्र बीअर व वाईन निर्मिती नियम, १९६६ च्या नियम ११ मधील उप नियम (२) च्या 
खंड (अ) च्या शेवटी असलेल्या (Hd कर आणि शुल्क समाविष्ट असलेली विक्रीकर वगळून)'' 
या कंस व शब्दांऐवजी ” (सर्व कर आणि शुल्क समाविष्ट असलेली) ' असा कंस व शब्द वाचावे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्र. ता. गौड, 
शासनाचे सहसचिव. 


भाग चार-ब] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, जुलै २४, ood / श्रावण 2, शके १९३० ७५५ 
HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 24th July 2008 
NOTIFICATION 
Bompay Prouipition Act, 1949. 


No. MIS. 1107/C.R.-40/II/EXC-3.—Whereas the Government of 
Maharashtra considers that the following rules futher to amend the 
Maharashtra Manufacture of Beer and Wine Rules, 1966 should be 
brought into force at once, and therefore,the rules should be made without 
previous publication as provided by the proviso to sub-section (3) of 
section 143 of the Bombay Prohibition Act, 1949 (Bom.XXV of 1949); 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (iz) of 
Clause (41) of sub-section (2) of section 143 of the Bombay Prohibition 
Act, 1949 (Bom. XXV of 1949), and of all other powers enabling it in that 
behalf, the Government of Maharashtra hereby makes the following rules 
further to amend the Maharashtra Manufacture of Beer and Wine 
Rules, 1966, as follows namely :-— 

1, These rules may be called the Maharashtra Manufacture of Beer 
and Wine (Amendment) Rules, 2008. 

2. In rule 11 of the Maharashtra Manufacture of Beer and Wine 
Rules, 1966 in sub-rule (2), for the brackets and words “ (inclusive of all 
taxes and duties excluding Sales Tax)” the brackets and words “(inclusive _ 
of all taxes and duties) ” shall be substituted. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


7. T. GOUD, 
Joint Secretary to Government. 


माग चार-ब-२१० 


७५६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण,जुले २४, २००८/ श्रावण २, शके १९३० [भाग चार-ब 


गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. दिनांक २४ जुलै २००८ 


अधिसूचना 


मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९. 


क्रमांक एमआयएस. ११०७/सीआर-४०/1/इएक्ससी-३.--ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास असे वाटते 
की, खालील महाराष्ट्र विदेशी मद्य (sani ar निर्यात) नियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करून 
ताबडतोब अंमलात आणावेत आणि म्हणून मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९(१९४९ चा मुंबई पंचवीस) 
चै कलम १४३ चे पोट-कलम (३) च्या परंतुकानुसार तरतूद केल्याप्रमाणे हे नियम आधी प्रसिद्ध न 
करता ते करण्यात यावेत ; 

त्याअर्थी, आता, मुंबई दारूबंदी अधिनियम, ५९४९ (१९४९ चा मुंबई पंचवीस) च्या कलम १४३ च्या 
पोट-कलम (२) च्या खंड (एच-१) चा उप-खड (२) अन्वये शासनास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा आणि त्याबाबत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून 
महाराष्ट्र शासन महाराष्ट्र विदेशी मद्य (आयात आणि निर्यात) नियम ,१९६३ मध्ये सुधारणा करून 
पुढील नियम करीत आहे. ते असे :-- 


१. या नियमांना महाराष्ट्र विदेशी मद्य (आयात आणि निर्यात) (सुधारणा) नियम, २००८ असे 
संबोधण्यात यावे. 


२. महाराष्ट्र विदेशी मद्य (आयात आणि निर्यात) नियम, १९६३ (यापुढे ज्याचा उल्लेख प्रधान नियम 
असा केला आहे) च्या नियम ९-अ मधील उप-नियम (३) चा खंड (4) च्या शेवटी असलेल्या 
“(ad कर आणि शुल्क समाविष्ट असलेली विक्रीकर वगळून) ' या कंस व शब्दांऐवजी " (सर्व 
कर आणि शुल्क समाविष्ट असलेली) “ असा कस व शब्द वाचावे. 


३. उक्त प्रधान नियमाला जोडलेल्या नमुना ' के ' यातील अट क्रमांक २ मधील खंड (अ) च्या 
शेवटी असलेल्या '' (सर्व कर आणि शुल्क wae असलेली विक्रीकर वगळून) “ या कंस व 
शब्दांऐवजी “Cad कर आणि शुल्क समाविष्ट असलेली) '' असा कंस व शब्द वाचावे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल, यांच्या आदेशानुस'र व नावाने. 


प्र. ता. गौड, 
शासनाचे सहसचिव. 


भाग चार-बं] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, जुलै २४, oor) श्रावण २, शके १९३० ५७ 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 24th July 2008 
NOTIFICATION 
Bomsay Proutpirion Act, 1949. 


No. MIS. 1107/C.R.-40/II/EXC-3.—Whereas the Government of 
Maharashtra considers that the following rules futher to amend the 
Maharashtra Foreign Liquor (Import and Export) Rules, 1963 should be 
brought into force at once, and therefore,the rules should be made without 
previous publication as provided by the proviso to sub-section (3) of section 
143 of the Bombay Prohibition Act, 1949 (Bom. XXV of 1949); 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (ii) of 
Clause (h1) of sub-section (2) of section 143 of the Bombay Prohibition 
Act, 1949 (Bom. XXV of 1949), and of all other powers enabling it in that 
behalf, the Government of Maharashtra hereby makes the following rules 
futher to amend the Maharashtra Foreign Liquor (Import and Export) 
Rules, 1963, as follows namely :— 

1. These rules may be called the Maharashtra Foreign Liquor (Import 
and Export) (Amendment) Rules, 2008. 

2, Inrule9 A ofthe Maharashtra Foreign Liquor (Import and Export) 
Rules, 1963 (hereinafter referred to as “ the principal Rules”), in sub-rule (3), 
in clause (1) for the brackets and words “ (inclusive of all taxes and duties 
excluding Sales Tax)” the brackets and words “(inclusive of all taxes and 
duties) ” shall be substituted. 

3. In Form ‘ K’, appended to the principal Rules, in condition (2), for 
the brackets and words “ (inclusive of all taxes and duties excluding Sales Tax)”, 
the brackets and words “ (inclusive of all taxes and duties) ” shall be 
substituted. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


P. T. GOUD, 
Joint Secretary to Government. 


७५८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, जुलै २४, २००८/ श्रावण २, शके १९३० [भाग चार-ब 


गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. दिनांक २४ जुलै २००८ 


अधिसूचना 


मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९. 


क्रमांक एमआयएस. ११०७/सीआर-४०/11/इएक्स्सी-३.--ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास असे वाटते 
की, खालील महाराष्ट्र स्पिरिट आसवन आणि पेय मद्य निर्मिती नियम, १९६६ मध्ये सुधारणा करून 
ताबडतोब अंमलात आणावेत आणि म्हणून मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९(१९४९ चा मुंबई पंचवीस) 
चे कलम १४३ चे पोट-कलम (३) च्या परंतुकानुसार तरतूद केल्याप्रमाणे हे नियम आधी प्रसिद्ध न 
करता ते करण्यात यावेत ; 

त्याअर्थी, आता, मुंबई दारूबंदी अधिनियम. १९४९ (१९४९ चा मुंबई पंचवीस) च्या कलम १४३ च्या 
पोट-कलम (२) च्या खंड (एच-१) चा उप-खंड (२), अन्वये शासनास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा आणि त्याबाबत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून 
महाराष्ट्र शासन महाराष्ट्र स्पिरिट आसवन आणि पेद मद्य निर्मिती नियम ,१९६६ मध्ये सुधारणा करून 
पुढील नियम करीत आहे, तै असे :-- 


१. या नियमांना महाराष्ट्र स्पिरिट आसवन आणि पेय मद्य निर्मिती (सुधारणा) नियम, २००८ 
असे संबोधण्यात यावे. 


२. महाराष्ट्र स्पिरिट आसवन आणि पेय मद्र निमिती नियम, १९६६ च्या नियम १७ मधील 
उप-नियम (२४) च्या खंड (अ) च्या शेवटी, अर'लेल्या “ (सर्व कर आणि शुल्क समाविष्ट असलेली 
विक्रीकर वगळून) '* या कंस व शब्दांऐवजी '' (सर्व कर आणि शुल्क समाविष्ट असलेली) '' असा 
कंस व शब्द वाचावे. 


महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्र. ता. गौड, 
शासनाचे सहसचिव. 


भाग चार-बं] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, जुलै २४, २००८/ श्रावण 2, शके १९३० ७५९ 
HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 24th July 2008 
NOTIFICATION 
Bombay Prouipirion Act, 1949. 


No. MIS. 1107/C.R.-40/II/EXC-3.—Whereas the Government of 
Maharashtra considers that the following rules futher to amend the 
Maharashtra Distillation of Spirit and Manufacture of Potable Liquor 
Rules, 1966 should be brought into force at once, and therefore,the rules 
should be made without previous publication as provided by the proviso 
to sub-section (3) of section 143 of the Bombay Prohibition Act, 1949 
(Bom. XXV of 1949); 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (ii) of 
clause (11) of sub-section (2) of section 143 of the Bombay Prohibition 
Act, 1949 (Bom. XXV of 1949), and of all other powers enabling it in that 
behalf, the Government of Maharashtra hereby makes the following rules 
further to amend the Maharashtra Distillation of Spirit and Manufacture 
of Potable Liquor Rules, 1966, as follows namely :-— 

1. These rules may be called the Maharashtra Distillation of Spirit 
and Manufacture of Potable Liquor (Amendment) Rules, 2008. 

2. In rule 17 of the Maharashtra Distillation of Spirit and 
Manufacture of Potable Liquor Rules, 1966 in sub-rule (24), in clause (a) 
for the brackets and words “ (inclusive of all taxes and duties excluding 
Sales Tax)”, the brackets and words “ (inclusive of all taxes and duties)” 
shall be substituted. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


फे. T. GOUD, 
Joint Secretary to Government. 


७६० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, जुलै २४, २००८/ श्रावण २, शके १९३० [भाग चार-ब 


गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. दिनांक २४ जुलै २००८ 


अधिसूचना 


मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९. 


क्रमांक एमआयएस. ११०७/सीआर-४०/२/इएक्ससी-३.--ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास असे वाटते 
की, खालील महाराष्ट्र देशी मद्य नियम, १९७३ मध्ये सुधारणा करून ताबडतोब अंमलात आणावेत 
आणि म्हणून मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९ (१९४९ चा मुंबई २५) चे कलम १४३ चे पोट-कलम 
(३) च्या परंतुकानुसार तरतूद केल्याप्रमाणे हे नियम आधी प्रसिद्ध न करता ते करण्यात Wea ; 

त्याअर्थी, आता, मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९ (१९४९ चा मुंबई २५) च्या कलम १४३ च्या 
पोट-कलम (२) च्या खंड (एच-१) चा उप-खंड (२). अन्वये शासनास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा आणि त्याबाबत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून 
महाराष्ट्र शासन महाराष्ट्र देशी मद्य नियम, १९७३ मध्ये सुधारणः करून पुढील नियम करीत आहे, 
ते असे :-- 

१. या नियमांना महाराष्ट्र देशी मद्य (सुधारणा) नियम, २००८ असे संबोधण्यात यावे. 


२. महाराष्ट्र देशी मद्य नियम, १९७३ च्या नियम ६ मधील उप नियम (२४) च्या शेवटी असलेल्या 
* (सर्व कर आणि शुल्क समाविष्ट असलेली विक्रीकर वगळून) '' या कंस द शब्दाऐवजी (सर्व कर 
आणि शुल्क समाविष्ट असलेली) '' असा कंस व शब्द वाच'वे. 


महाराष्ट्रचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार द नावाने, 


प्र. ता. मौड, 
शासनाचे सहसचिव. 


भाग चार-ब] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, जुलै २४, २००८, श्रावण २, शके १९३० 1969 
HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 24th July 2008 
NOTIFICATION 
Bomaay Prouipition Act, 1949. 

No. MIS. 1107/C.R.-40/11/EXC-3.—Whereas the Government of 
Maharashtra considers that the following rules futher to amend the 
Maharashtra Country Liquor Rules, 1973 should be brought into force at 
once, and therefore, the rules should be made without previous publication 


as provided by the proviso to sub-section (3) of section 143 of the Bombay 
Prohibition Act, 1949 (Bom. XXV of 1949); 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (४) of 
clause (७7) of sub-section (2) of section 143 of the Bombay Prohibition 
Act, 1949 (Bom. XXV of 1949), and of all other powers enabling it in that 
behalf, the Government of Maharashtra hereby makes the following rules 
futher to amend the Maharashtra Country Liquor Rules, 1973, as follows 
namely :— 

1. These rules may be called the Maharashtra Country Liquor 
(Amendment) Rules, 2008. 

2. In rule 6 of the Maharashtra Country Liquor Rules, 1973 in 
sub-rule (24), for the brackets and words “ (inclusive of all taxes and duties 
excluding Sales Tax)”, the brackets and words “ (inclusive of all taxes and 
duties) ” shall be substituted. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


P. T. GOUD, 
Joint Secretary to Government. 


शासकीय ease मुद्रणालय, मुंबई 


